महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, उपसंचालक 
संवर्गाच्या दि.०१/०१/२०२२ रोजीच्या अंतिम 
ज्येष्ठता सूचीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आकृवि १०२२/प्र.क्र.१६४/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

तारीख: १२ ऑगस्ट, २०२२ 
वाचा :- शासन परिपत्रक, कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

क्र .आकृवि २०२०/प्र.क्र.१४६/१५-अ, दि.३१/०५/२०२२ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन दि.३१/०५/२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 
उपसंचालक संवर्गाची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. संदर्भाधीन ज्येष्ठतासूचीतील अ.क्र.११० वर श्री.रमेश मोतीराम शिंदे यांचे नांव दर्शविण्यात 
MSS आहे. श्री.शिंदे यांना दि.२१/०९/२०१३ रोजीच्या शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-अ कृषि उपसंचालक पदावर पदोन्नती देण्यात आली असून ते सदर पदावर दि.१७/१०/२०१३ 
रोजी रुजू झालेले आहेत. 

श्री.रमेश शिंदे यांच्यानंतर ज्येष्ठता क्र.१११ वर श्री.पवार विनायक अशोक (सरळसेवा) यांचे 
नांव दर्शविण्यात आलेले आहे. श्री.विनायक पवार हे सन २०१३ च्या सरळसेवेच्या तुकडीतील 
अधिकारी असून ते दि.१६/०५/२०१३ रोजी कृषि उपसंचालक, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ संवर्गात 
रूजू झालेले आहेत. सदर सरळसेवेच्या तुकडीतील शेवटचे नांव कुमारी शिंदे वंदना तानाजी यांचे 
असून त्यांचा ज्येष्ठता क्र.१४५ हा आहे. कु.शिंदे ह्या दि.०३/०६/२०१३ रोजी कृषि उपसंचालक, 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ या पदावर रुजू झालेल्या आहेत. 


कुमारी शिंदे वंदना तानाजी (सरळसेवा) यांच्यानंतर सन २०१४ ची पदोन्नतीची तुकडी 
ज्येष्ठतेने सुरु होत असून ज्येष्ठता क्र.१४६ वर श्री.अरुण कांबळे हे आहेत. ते दि.१६/०१/२०१४ 
रोजी पदोन्नतीने कृषि उपसंचालक, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ या पदावर रुजू झाले आहेत. 
त्यामुळे उपरोक्‍त नमूद केल्यानुसार श्री.रमेश शिंदे (पदोन्नती) हे दि.१७/१०/२०१३ रोजी कृषि 
उपसंचालक, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ या पदावर रुजू झाले असल्यामुळे त्यांची ज्येष्ठता, 
ज्येष्ठता क्रमांक १४५ वरील कु.वंदना शिंदे यांच्या नावाखाली व पदोन्नतीतील तुकडीतील ज्येष्ठता 
क्र.१४६ वरील श्री.अरुण कांबळे यांच्या नावावर दर्शविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक आकृवि १०२२/प्र.क्र.१६४/१५ अ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


कृषि उपसंचालक, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ सवंर्गाच्या संदर्भाधीन दि.०१/०१/२०२२ 
रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीतील श्री.रमेश मोतीराम शिंदे यांचा “ ज्येष्ठता क्र.११० ” ऐवजी “ ज्येष्ठता 
क्र.१४५-अ” असा वाचावा. त्यानुसार ज्येष्ठता क्र.११० येथील नोंद वगळण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८१२१६०६०४४४०१ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
A M O L N | LA KA NT H = 10: d094e56d974e1 23: 0008503: 169०058812 
SAKHARKAR = en गम ल 


Date: 2022.08. 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


itally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 

२. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) », महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
५. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

६. सर्व संचालक/विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

८. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे 

९. निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


